ऊर्जा विभागाच्या अधिपत्याखालील सहाय्यक 
अभियंता श्रेणी-२, गट-ब (राजपत्रित) या संवर्गातून 
सहाय्यक विद्युत निरीक्षक, गट-अ (राजपत्रित) या 
पदावर पदोन्नतीने पदस्थापना देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग, 
शासन आदेश क्रमांक- मुविनि-२०२३/प्र.क्र.१२३/ऊर्जा-१ 


शासन आदेठा:- 
ऊर्जा विभागाच्या अधिपत्याखालील सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२, गट-ब (राजपत्रित) या संवर्गातून 
सहाय्यक विद्युत निरीक्षक, गट-अ (राजपत्रित या पदावर पदोन्नतीसाठीच्या सन २०२३-२४ च्या 
निवडसूचीमधील ज्येष्ठतेनुसार, खालील तक्त्यामध्ये नमूद केलेल्या सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२, गट-ब 
(राजपत्रित) (वेतनश्रेणी एस-१५: ४१८००-१३२३००) यांना सहाय्यक विद्युत निरीक्षक, गट-अ (राजपत्रित) 
(वेतनश्रेणी एस-२०: ५६१००-१७७५००) या संवर्गात सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने विहित अटींच्या अधिन 
निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती देण्यात येत असून पदोन्नती उपरांत सहाय्यक विद्युत निरीक्षक, गट-अ 
(राजपत्रित) म्हणून त्यांची पदस्थापना त्यांच्या नावासमोर स्तंभ-७ मध्ये दर्शविण्यात आलेल्या ठिकाणी 


मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 


मंत्रालय, मुंबई. 


दिनांक: २४ जुले, २०२४. 


करण्यात येत आहे. 
अ. | ज्ये. | अधिकाऱ्यांचे नाव | अधिका | पदोन्नती | वाटप करण्यात | नागरी सेवा मंडळ (१) ची 
क्र. क्र. ऱ्याचा चा प्रवर्ग । आलेला शिफारस 
स्वत: चा महसूली 
प्रवर्ग विभागीय संवर्ग 
ee ? 2 & ५ § ar oe 
: 3 श्रीमती feast) खुला खुला | कोकण-२ (१ | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण 
बा. जाधव विभाग, मुंबई येथील कक्ष 
क्र. 3 मधील सहाय्यक 
विद्युत निरीक्षक या रिक्‍त 
पदावर. 
२ । श्री. हेमंत मो.। खुला खुला नाशिक (१) | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण 
शर्मा विभाग, जळगांव (सहाय्यक 
विद्युत निरीक्षक, जळगांव) 
येथील रिक्‍त पदावर. 
३ | 4 श्री. मोहन ह. इ.मा.व. खुला अमरावती (9) | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण 
पोकळे विभाग, अकोला येथील 
सहाय्यक विद्युत निरीक्षक 
या रिक्‍त पदावर. 


शासन आदेश क्रमांकः मुविनि-२०२३/प्र.क्र.१२३/ऊर्जा-१ 


४ | ६ श्री. राहुल ह. खुला खुला | कोकण-२ (२) | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण 
शेवाळे विभाग, सांताक्रुझ येथील 
कक्ष क्र. २ मधील सहाय्यक 
विद्युत निरीक्षक या रिक्‍त 
पदावर. 
ष्‌ 7 श्री. रूपेश उ. | वि.मा.प्र.। खुला नागपूर (१ | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण 
नंदनवार विभाग, गडचिरोली येथील 
सहाय्यक विद्युत निरीक्षक 
या रिक्‍त पदावर. 
६ | ८ श्री. बबन तु. खुला खुला पुणे (१) विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण 
इंगळे विभाग, कोल्हापूर (ग्रामीण) 
येथील सहाय्यक विद्युत 
निरीक्षक या रिक्‍त पदावर. 
७ | ९ श्री. सचिन वि. | इ.मा.व. | gor कोकण-२ (५) | मुख्य विद्युत निरीक्षक यांच्या 
वासाडे कार्यालयातील सहाय्यक 
विद्युत निरीक्षक (कक्ष क्र. 9) 
या रिक्‍त पदावर. 
८ शि श्रीमती वर्षा बा. । इ.मा.व. | खुला पुणे (२) विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण 
सुतार विभाग, सोलापूर येथील 
सहाय्यक विद्युत निरीक्षक 
या रिक्‍त पदावर. 
९ हि श्री. योगेश सु. । इ.मा.व. | खुला | कोकण-२(३) | विद्युत निरीक्षक, उद्घाहन, 
काथार मुंबई अंतर्गत कक्ष क्र. ९ 
येथील सहाय्यक विद्युत 
निरीक्षक या रिक्‍त पदावर. 
i १२ | श्री. नाशिर अली | वि.जा. | खुला कोकण-२ (४) | विद्युत निरीक्षक, waren, 
हसन शेख अ. मुंबई अंतर्गत कक्ष क्र. ८ 
येथील सहाय्यक विद्युत 
निरीक्षक या रिक्‍त पदावर. 
र १०८ | HMPA. ।इ.मा.व. | खुला कोकण-२* | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण 
निमसे विभाग, मुंबई येथील कक्ष 
(दिव्यांग अल्पदृष्टी) क्र. १ मधीळ सहाय्यक 
विद्युत निरीक्षक या रिक्‍त 
पदावर 
२. उपरोक्त अधिकाऱ्यांना देण्यात येणारी पदोन्नती सामान्य प्रशासन विभागाने दिलेल्या सुचनांनुसार 


निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपाची व पुढील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 


(१ सदर पदोन्नती मा. सर्वोच्च न्यायालयातील विशेष अनुज्ञा याचिका क्र. २८३०६/२०१७ मधील 
अंतिम निर्णयास अधीन राहून तसेच रिट पिटीझान स्टँप नं. १०८७६/२०२१ व Re fadia स्टॅप नं. 
१०८७८/२०२१ मध्ये मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी दि. २५.०५.२०२१ रोजी दिलेल्या निर्णयानुसार 
सदर पदोन्नती नमूद रिट याचिकेत होणाऱ्या निर्णयाच्या अधीन राहील. सामान्य प्रशासन विभाग, 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः मुविनि-२०२३/प्र.क्र.१२३/ऊर्जा-१ 


शासन निर्णय क्र. बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.३६६/१६-ब, दि. ०७/०५/२०२१ मधील तरतुदीनुसार 
पदोन्नतीच्या कोट्यातील सर्व रिक्‍त पदे दि. २५/०५/२००४ च्या स्थितीनुसार निव्वळ तात्पुरत्या 
स्वरुपात सेवाज्येष्ठतेनुसार मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायनिर्णयाच्या अधीन राहून भरण्यात येत 
आहेत. 


(२) सदर पदोन्नती मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई येथे दाखल मूळ अर्ज क्र. 
११९२/२०१९ सोबत संकीर्ण अर्ज क्र. ११५/२०२० तसेच मूळ अर्ज क्र. ४८३/२०२० सोबत संकीर्ण 
अर्ज क्र. २२१/२०२० मध्ये होणाऱ्या अंतिम निर्णयाच्या अधिन राहून देण्यात येत आहे. 


(३) महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) नियमावली २०२१ मधील नियम २ (ड) मधील 
तरतूदीनुसार पदोन्नतीने नियुक्‍ती होणाऱ्या सदर अधिकाऱ्यांनी पदोन्नतीचे आदेश निर्गमित 
झाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसाच्या विहित मुदतीत रूजू होणे आवश्‍यक राहील. 


(४) सदर अधिकाऱ्यांना देण्यात आलेली निव्वळ तात्पुरती पदोन्नती कोणतीही पूर्व सूचना वा नोटिस 
न देता रद्द करण्याचा अधिकार झासन राखून ठेवित आहे. 


(4) सदर पदोन्नती निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपाची असल्याने या तात्पुरत्या पदोन्नतीच्या परिणामी 
निवडसूचीतील अधिकाऱ्यांना नियमितपणाचा व सेवाज्येष्ठतेचा कोणताही हक्क मिळणार नाही. 


(६) सदर अधिकाऱ्यांना देण्यात येणारी निव्वळ तात्पुरती पदोन्नती ही त्यांच्याविरुध्द आदेशाच्या 
दिनांकापर्यंत कोणत्याही प्रकारची विभागीय चौकशी व न्यायालयीन प्रकरण सुरु झालेली नाही वा 
प्रस्तावित नाही या धारणेच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 


(७ सदर अधिकाऱ्याने सहाय्यक विद्युत निरीक्षक, गट-अ (राजपत्रित) या पदावरील तात्पुरती 
पदोन्नती न स्विकारल्यास शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक एसआरव्ही- 
२०१५/प्र.क्र.३०३०/कार्या-१२, दिनांक १२/०९/२०१६ मधील तरतूदीनुसार कार्यवाही करण्यात 
येईल. 


३. मुख्य विद्युत निरीक्षक, मुंबई यांना कळविण्यात येत की, त्यांनी सदर अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नवीन 
नियुक्तीच्या जागी रूजू होता यावे म्हणून आवश्‍यक ती स्थानिक पर्यायी व्यवस्था करुन पदमुक्‍त करावे व 
नवीन नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर होण्याच्या सूचना द्याव्यात. तसेच, संबंधित अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीने 
पदस्थापनेच्या ठिकाणी रूजू होण्यासाठी कोणत्या दिनांकास कार्यमुक्त केले आणि ते पदस्थापनेच्या 
ठिकाणी कोणत्या दिनांकास हजर झाले याबाबत शासनास pradip.bhintade@nic.in या ई-मेल पत्त्यावर 
त्वरित अवगत करावे. 


४. मुख्य विद्युत निरीक्षक, मुंबई यांना कळविण्यात येत की, सदर पदोन्नतीने रिक्‍त होणाऱ्या पदांचा 
अतिरिक्त कार्यभार देताना सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि. ०५.०९.२०१८ मधील मागदर्शक तत्वांचा 
यथोचित पालन करून पदोन्नतीने रिक्‍त होणाऱ्या जागांचा अतिरिक्त कार्यभार तात्पुरत्या स्वरूपात सोपवावा. 


4. संबंधित अधिकाऱ्यांना कमीत कमी पदग्रहण अवधी घेऊन नव्या पदाचा पदभार स्वीकारावा व 
आपला पदग्रहण अहवाल शासनास विनाविलंब सादर करावा. सदर अधिकारी पदोन्नतीने पदस्थापनेच्या 
पदावर या आदेशाच्या दिनांकापासून ३० दिवसांच्या विहीत मुदतीत रुजू न झाल्यास त्यांचा अनुपस्थितीचा 

पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन आदेश क्रमांकः मुविनि-२०२३/प्र.क्र.१२३/ऊर्जा-१ 


कालावधी हा अकार्यदिन (dies non) म्हणून गणला जाईल. तसेच, त्यांचे लक्ष महाराष्ट्र नागरी सेवा 
(वर्तणूक) नियम, १९७९ मधील नियम-२३ कडे वेधण्यात येत आहे. सदर नियमातील तरतूदी लक्षात घेता, 
त्यांनी पदस्थापनेत बदल करण्यासाठी कुठल्याही स्वरुपाची आवेदने सादर केल्यास ते शिस्तभंगाच्या 
कारवाईस पात्र ठरतील. 


६. मुख्य विद्युत निरीक्षक, मुंबई यांना कळविण्यात येते की, सदर अधिकाऱ्यांनी पदभार स्वीकारल्याचा 
दिनांक त्वरित शासनास pradip.bhintade@nic.in या ई-मेल पत्त्यावर कळवावा. तसेच म.ना.से. (रजा) 
नियम, १९८१ मधील नियम-३० (सी) नुसार त्यांचा रजा अर्ज स्वीकारु नये / मंजूर करु नये. संबंधित 
अधिकारी विहीत कालावधीत रुजू न झाल्यास, त्याबाबत शासनास त्वरित अवगत करण्यात यावे, जेणेकरुन 
संबंधितांविरुद्ध शिस्तभंगविषयक कारवाई त्वरित करणे शक्‍य होईल. 


७. संबंधित अधिकाऱ्यांनी पदोन्नतीच्या पदावर पदग्रहण केल्यापासून एक महिन्याच्या आत 
वेतननिश्चितीचा विकल्प द्यावा. असा विकल्प विहित मुदतीत न दिल्यास त्यांची वेतननिश्चिती महाराष्ट्र नागरी 
सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम क्र. ११ (१ (ए) अनुसार पदोन्नतीचा दिनांक विचारात घेवून करण्यात 
यावी. 


८. सदर TNA आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२४०७२४१२२३४३२८१० असा आहे. हा BATS 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by PRADIP DATTATRAY BHINTADE 


IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


INDUSTRY 


PRADIP DATTATRAY ‘essen 
2.5.4.20=148166d6ba6b6b7506a6c02726418297ae7252d6770d6e 
8. 032, ७०), 


2676059615, ICod 


INumber=70AB5B7CODEE32FCEE54C2D940368CB9D34A7AE 
DC3404176B7D9B0082921CFFO, cn=PRADIP DATTATRAY 


BHINTADE 
Date: 2024.07.24 12:38:54 +05'30' 


(प्रदिप भिंताडे ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
© मुख्य विद्युत निरीक्षक, उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग, प्रशासकीय इमारत, तिसरा 
मजला, रामकृष्ण चेंबूरकर मार्ग, चेंबूर, मुंबई-४०००७१. 
© अधीक्षक अभियंता, प्रादेशिक विद्युत निरीक्षक मंडळ, मुंबई/पुणे/ छत्रपती संभाजीनगर/नागपूर. 
© सर्व संबंधित सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२, गट-ब (मुख्य विद्युत निरीक्षक, मुंबई यांच्यामार्फत) 
प्रत, 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा. उपमुख्यमंत्री तथा मा. मंत्री (ऊर्जा) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४. मा. उपमुख्यमंत्री तथा मा. मंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
५. सर्व मा. मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
६. मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानपरिषद/ विधानसभा, विधानभवन, मुंबई. 
७. सर्व मा. संसद सदस्य/ विधानमंडळ सदस्य, महाराष्ट्र राज्य. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन आदेश क्रमांकः मुविनि-२०२३/प्र.क्र.१२३/ऊर्जा-१ 


८. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 

९. अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०. अपर मुख्य सचिव (ऊर्ज), उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११. उपसचिव (ऊर्जा-१), उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२. महालेखापाल (लेखापरिक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र१/२, मुंबई/नागपूर. 

१३. लेखा व कोषागार अधिकारी, मुंबई. 

१४. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

१५. निवडनस्ती (ऊर्जा-१). 


पृष्ठ ५पैकी ५ 


